पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे 
नांदेड येथीळ स्मारकाच्या कामांस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: नांमपा-२०२४/ प्र.क्र.९८/नवि-२४, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ जून, २०२४. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशान विभाग क्र. स्मारक ३११३/ प्र.क्र.३०८/ २९, 

दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१३ 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.संकीर्ण २०१५/ प्र.क्र.२८८/न.वि.-२०, 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ 

३) आयुक्त, नांदेड वाघाळा हहर महानगरपालिका, यांचे पत्र 
क्र. नांवाशामनपा/ साबांवि/ १६७५१/ २०२४, दिनांक ११ मार्च, २०२४ 

४ जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र.२०२४/ नपाप्र/ का-१/ टे-१, 
दिनांक १५ मार्च, 2028.° 


प्रस्तावना :- 

जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये नांदेड वाघाळा BEL 
महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नियोजित स्मारकास संदर्भाधीन 
क्रमांक २ येथील झासन निर्णयान्वये स्मारक उभारण्यास निश्चित करण्यात आलेली समिती गठीत 
करण्याचे, त्या समितीची मान्यता, जागेची निवड व निश्चिती तसेच स्मारक उभारणीच्या 
बांधकामास आवश्यक असलेल्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता घेणे या सर्व बाबींच्या अधीन 
राहून नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका हद्दीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक 
उभारण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. सदर स्मारकाचे बांधकाम करण्यासाठी अंदाजित 
खर्च रुपये १०.०० कोटी इतका आहे. 


जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिकेच्या हद्दीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नियोजित स्मारकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर 
यांचे नियोजित स्मारक उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता हाती घेण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः नांमपा-२०२४/ प्र.क्र.९८ / नवि-२४ 


येणाऱ्या रु.१०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतक्या रक्कमेच्या GAR खालील 
अटी व शरर्तीस अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती:- 


१. 


& . 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
यांचे नियोजित स्मारक उभारण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
स्मारक उभारण्यास निश्चित करण्यात आलेली समिती गठीत करुन, सदर प्रकल्पास 
समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 

सदर स्मारकासाठी जागेची निवड व निश्चिती व स्मारक उभारण्यासाठीचे बांधकामास 
आवश्यक असणा-या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

सदर स्मारकाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कामांची "कार्यान्वयीन यंत्रणा" म्हणून नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपालिकेस घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, प्रत्यक्षात 
अंमलबजावणी करुन घेण्यासाठी आयुक्त, नांदेड वाघाळा Bex महानगरपालिका यांना 
"सनियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तावित कामे विहीत कालावधीत पूर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्त, नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपालिका यांची राहील. तसेच, मा. पालकमंत्री, नांदेड जिल्हा यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीमार्फत देखील या स्मारकाच्या उभारणीबाबत आढावा 
घेण्यात यावा. 

प्रस्तावित कामांमध्ये कामांची द्विर्क्ती होणार नाही व sil कामे कोणत्याही अन्य 
शासकीय योजनेत प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत याची खातर जमा 
करण्याची जबाबदारी "संनियंत्रण अधिकारी" म्हणून आयुक्त, नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपालिका यांची राहील. 

सदर स्मारकाची कामे करण्यापूर्वी संबंधित सर्व अधिनियम / नियमानुसार आवश्‍यक 
असलेल्या सर्व परवानग्या / मान्यता त्या-त्या सक्षम प्राधिकरणाकडून वेळेत प्राप्त करुन 
घ्याव्यात. 


. सदर स्मारकाचा आराखडा अंतिम करताना कोणत्याही वृक्षांची तोड करावी लागणार नाही, 


याची दक्षता संनियंत्रग अधिकारी यांनी घ्यावी. अत्यंत आवश्‍यक असल्यास सक्षम 
प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी. 


. कामाच्या पुर्णत्वानंतर त्याची आवश्‍यक देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी व 


लागण्याऱ्या निधीची तरतुद कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून होणे अपेक्षित असून, निर्माण होणाऱ्या 
SAT मालमत्तेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी शासनाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नांमपा-२०२४/ प्र.क्र.९८ / नवि-२४ 


९. आयुक्त, नांदेड वाघाळा हहर महानगरपालिका यांना सनियंत्रण अधिकाऱ्याची जबाबदारी 
पार पाडण्याकरीता स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
१०. या कामाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचे कार्यान्वयीन यंत्रणेस वितरण 
करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना "नियंत्रक अधिकारी" तसेच, सह आयुक्‍्त/ 
जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नांदेड यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
११. निधी खर्च करताना विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे तसेच, 
विहीत प्रक्रीयेचे अवलंब करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सुचनांचा व वित्तीय अधिकारांच्या 
मर्यादेचा (Financial Power) भंग होणार नाही तसेच, कुठल्याही शासन नियम / 
अधिकाराचा भंग होणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांची राहील. 
१२.तसेच, उक्त संदर्भीय क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयामधील नमुद अटी व शर्तीचे पालन 
करण्यात यावे. 
१३. सदरहू स्मारकाचे काम पूर्ण झाल्यावर "काम पूर्णत्वाचा दाखला" आणि निधी बाबतचे 
"उपयोगिता प्रमाणपत्र" विहीत कालमर्यादेत शासनास सादर करण्यात यावे. 
१४. यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र.एफ-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२१७, नगर विकास, ८०, 
सर्वसाधारण, १९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (८३) नागरी भागात स्मारके 
उभारण्यासाठी महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान, ३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर), 
(२२१७ १०३८) या लेखाशिर्षाखाली सदर लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
भागविण्यात येईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०७१७५१५४३१२५ असा आहे. हा seat डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
V | D YA R A M A Pp Pp A DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb 

34418f111566e3223ba1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A94EF 1 B631F4673B829AC9ADBEB5BODDABD08 
H A M Pp AYYA 6A7544E3FDF47CD7A01 1FF7EA40, cn=VIDYA RAMAPPA 

HAMPAYYA 

Date: 2024.06.07 18:05:24 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नांमपा-२०२४/ प्र.क्र.९८ / नवि-२४ 


o 


. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. नांदेड जिल्ह्यातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 
६. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

७. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

८. आयुकत तथा प्रशासक, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका, जि. नांदेड. 
९. उप सचिव (नवि-४/नवि-२०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०.जिल्हा पोलिस आयुक्त, नांदेड. 

११.नगररचनाकार, नांदेड महानगरपालिका, नांदेड. 

१२.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

१३.महालेखापाल, मुंबई / नागपूर 

१४.जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 

१५.प्रधान सचिव, (नवि-२), नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती (नवि-२४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


